सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात 
विभागीय सहाय्यक संचालक, कुटुंब कल्याण, 
माता- बाल संगोपन, पुणे यांच्या 
कार्यालयातील वाहन चालकाच्या एका 
अस्थायी पदास दि. ०१.०९.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ या कालावधी पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२०/२४४/प्र.क्र.१३३/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo 009 
तारीख: १७ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१९/२४४/ 
प्र.क्र.१३३/कुक, दिनांक : १८.०३.२०२० 
२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/आस्था/मुदतवाढ/वाहनचालक/ 
१पद/कक्ष २ क/न.क्र.३५/३५४५४/२०२०, दि.०७.०८.२०२० 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.३१.०८.२०२१ 
प्रस्तावना - 
विभागीय सहाय्यक संचालक, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन, पुणे यांच्या कार्यालयातील 
वाहन चालकाच्या एका अस्थायी पदास संदर्भ क्र.१ अन्वये दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर अस्थायी पदास दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय- 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या अधिपत्त्याखाळील विभागीय सहाय्यक संचालक, कुटुंब 
कल्याण, माता बाल संगोपन, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वाहन चालकाच्या एका अस्थायी पदास 
दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२०/२४४/प्र.क्र.१३३/ कु.क. 


२. या पदावर होणार खर्च मागणी क्र.आर-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ००१ संचालन व प्रज्ञासन, (०१) (०२)- प्रादेशिक कार्यालये, (२२१० 
०३५१) या लेखा शिर्षाखाली दर्शावावा व सन २०२०-२०२१ या वर्षात या लेखा शिर्षाखाली 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर area निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.३१/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१५४६२८९११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


J a aa) S h e i DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c982678 
5 a mM S h e r 1de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea1 8f6d4 
° 6feab420783e12f260504f402b54de8c476, 
Ta d a V | cn=Jamsher Samsher Tadavi 


Date: 2020.09.17 16:24:32 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती ( कु.क.). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


